सहायक संचालक (रेशीम), महाराष्ट्र रेशीम Var, 
गट-अ या पदावर सरळ सेवेने नियुक्तीबाबत... 
(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. सपववि-४००२५/९/२०२३-०)ए५ए९५एरारा€ए ,॥'एरार-€॥॥॥) 
१४ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.सपववि-४००२५/९/२०२३ 
DESKSERICULTURE-CMTD, दि.१६.१०.२०२३. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ येथील अट क्र.६ ही 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२२.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
सुधारित करण्यात येत आहे :- 


“उमेदवार यांना पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 
अन्यथा देय असल्यास काढण्यास परवानगी देण्यात येत आहे व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी 
परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक पूर्ण केल्यानंतर काढण्यास परवानगी देण्यात येईल.” 


या ऐवजी 


“परिविक्षा कालावधीत वेतनवाढ- परिविक्षाधीन उमेदवारास परिविक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही 
वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. ज्यावेळी त्याने परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण 
केल्यामुळे त्यांचे परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याचे आदेशा निर्गमित होतील त्यानंतर संबंधित 
परिविक्षाधीन उमेदवार वेतनवाढ मिळण्यास पात्र होईल. तसेच तो परिविक्षाधीन नसता तर, त्याला जे 
वेतन मिळाले असते असे वेतन व आनुषंगिक थकबाकी देण्यात येईल. 


मात्र परिविक्षा कालावधीत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू असल्यास, अशा प्रकरणी शिस्तभंगाच्या 
कार्यवाहीअंती, परिविक्षाधीन उमेदवार निर्दोष असल्याचे सिध्द झाल्यास, तो परिविक्षाधीन नसता तर, 
त्याला जे वेतन मिळाले असते ते वेतन व आनुषांगिक थकबाकी देण्यात येईल. तथापि, शिस्तभंगाच्या 
कार्यवाहीअंती परिविक्षाधीन उमेदवार दोषी असल्याचे सिध्द झाल्यास व त्यास सेवा समाप्ती अथवा 
सेवेतून बडतर्फ करणे या व्यतिरिक्त अन्य शिक्षा दिल्यास, तो परिविक्षाधीन नसता तर, ज्याला जे वेतन 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः MTAg-Yooy/8/2023-DESKSERICULTURE-CMTD 


मिळाळे असते असे काल्पनिक वेतन निश्चित करून वेतन देण्यात यावे तथापि त्याअनुषंगाने देय होणारी 
थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही.” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९३०१८१२१९०३०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHRADDHA DEVEN : 
KOCHAREKAR 


(श्रध्दा कोचरेकर), 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री.लाडगांवकर हेमंत बाळासाहेब, 
प्लॉट क्र.४, शेंडे कॉलनी, बस स्टॉपच्या मागे, 
मु.पो.कोडोली, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर- ४१६ ११४. 


Wa:- 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 

५. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. निवड नस्ती (रेशीम कक्ष) 


०८ WwW A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


